सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य 
अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक 
०१.०१.२०२२ व दिनांक ०१.०१.२०२३ 
रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील 
सुधारणा. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२४/प्र.क्र.६०/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २५ एप्रिल, २०२४ 


वाचा :- १. शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता-२०२३/प्र.क्र.३८/आस्था-१, 
दिनांक १७.०१.२०२४. 
२. शासन आदेशा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. मानीव-३१२४/प्र.क्र.२६/सेवा-१, 
दिनांक १९.०४.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मुख्य अभियंता (स्थापत्य) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०२२ व 
दि.०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी दि.१७.०१.२०२४ रोजी प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग शासन आदेडा क्र. मानीव-३१२४/प्र.क्र.२६/सेवा-१, दि.१९.०४.२०२४ 
अन्वये श्री. सतिश मधुकरराव चिखलीकर यांना श्री. वि. पं. रामगुडे यांचा मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदावरील 
ज्येष्ठतेचा दिनांक १९.१२.२०२० हा मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक म्हणून मंजूर 
केलेला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ च्या नियम ३ 
व ४ मधील तरतुदीनुसार श्री. चिखलीकर यांची दि. १९.१२.२०२० रोजी ज्येष्ठता निश्चित करण्यात येत आहे. 
त्यास अनुसरुन मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२२ व दि.०१.०१.२०२३ रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठतासूचीसोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये सुधारणा करुन दि.१९.१२.२०२० या दिनांकास त्यांचे 
स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 
3. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०४२५१७५३४२७२१८ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

सोबत :- “प्रपत्र-अ” व “प्रपत्र-ब”. SATISH DN: CN SATION KASHINATH HADPE,C IN, 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


KASHINATH HADPE ७५५ o8- rustic w 


Date: 2024.04.25 18:11:46 +05'30' 


(Afar का. SST) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) सर्व मुख्य अभियंता (स्थापत्य) , सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, महाराष्ट्र राज्य. 
) मुख्य अभियंता (स्थापत्य), राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
३) मा.अ.मु.स. (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव(रस्ते/ बांधकामे) सा.बां.वि. यांचे स्वीय सहायक,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती, आस्थापना-१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२४/ प्र.क्र. ६० /आस्था-१, दिनांक २५/०४/२०२४ चे सहपत्र "प्रपत्र- अ 
संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी :- एस २९ : १३११०० - २१६६०० 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 
नियम ३ (२) शासकीय संबंधित जन्म दिनांक 
(ब) नुसार कर्मचाऱ्याचे नाव (दिनांक-महिना- 


नियम ३(२)(अ) शैक्षणिक अर्हता शरा 
नुसार संवर्गात 
ज्येष्ठता प्रत्यक्ष रुजू दिनांक 


क्रमांक 


Wi, oe eae तके. - | 


०३-०७-१९६८ ०३-०१-२०२४ १९-१२-२०२० | ३१-०७-२०२६ (स्था) श्री. चिखलीकर यांना सा. बां. वि. शा. आ. क्र. मानीव-३१२४/ 
प्र.क्र.२६/सेवा-१, दि.१९.०४.२०२४ अन्वये दि.१९.१२.२० हा 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 
प्रदान करण्यात आलेला आहे. यास्तव, श्री. चिखलीकर यांचे 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या 
अंतिम ज्येष्ठतायादीमध्ये अ.क्र. १२ वरील श्री. चंद्रकांत 
परशुराम जावळे यांचे खाली व अ.क्र. १३ वरील श्री. विकास 
पंढरीनाथ रामगुडे यांचे वर अ.क्र.१२-अ येथे स्थान निश्चित 
करण्यात येत आहे. 


पदोन्नती 


१२-अ श्री. सतिश मुधकरराव चिखलीकर 


नियम 3 (2) 
(ब) नुसार 
ज्येष्ठता 
क्रमांक 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक ज्येष्ठता २०२३/ प्र.क्र. ६० /आस्था-१, दिनांक २५/०४/२०२४ चे सहपत्र "प्रपत्र-ब" 
संवर्गाचे नांव :- मुख्य अभियंता (स्थापत्य) 
वेतनश्रेणी :- एस २९ : १३११०० - २१६६०० 
मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची दिनांक ०१.०१.२०२३ रोजीची अंतिम ज्येष्ठता यादी 


शासकीय संबंधित जन्म दिनांक नियम ३(२)(अ) सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता शरा 
नुसार संवर्गात दिनांक 
प्रत्यक्ष रुजू दिनांक (दिनांक-महिना- 
वर्ष) 


कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील = | (दिनांक-महिना- 


नियुक्तीचा वर्ष) 


अभियंता (स्थापत्य) पदावरील पदोन्नतीचा मानीव दिनांक प्रदान 
करण्यात आलेला आहे. यास्तव, श्री. चिखलीकर यांचे मुख्य अभियंता 
(स्थापत्य) संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०२२ रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठतायादीमध्ये अ.क्र. १० वरील श्री. चंद्रकांत परशुराम जावळे यांचे 
खाली व अ.क्र. ११ वरील श्री. विकास पंढरीनाथ रामगुडे यांचे वर 
अ.क्र.१०-अ येथे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 


पदोन्नती ०३-०७-१९६८ ०३-०१-२०२४ १९-१२-२०२० | ३१-०७-२०२६ बी.ई.(स्था) |।श्री.चिखलीकर यांना सा. बां. वि. शा. आ. क्र. मानीव-३१२४/ 
प्र.क्र.२६/सेवा-१, दि.१९.०४.२०२४ अन्वये दि.१९.१२.२० हा मुख्य 


